वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग दुसरा 
राज्य पोलीस दलाचे कामकाज सुरळीतपणे पार 
पाडण्यासाठी वित्तीय अधिकार प्रदान करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एमआयएस-२४०८/प्र.क्र.१६४/२००८/बीयुडी-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक २२ मे,२०१२. 


बाचा :-पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्र पोमसं/३६/र.ब का./८३००/वि.अ./२९/२००८, दिनांक २० सप्टेंबर,२००८ 


प्रस्तावना : राज्य पोलीस दलास कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने ब गुन्हेयारीस आळा घालण्याकरिता नेहमीच सज्ज 
रहावे लागते. राज्यातील पोलीसांवरील कामाचा ताण दिवसेदिवस बाढत आहे. महाराष्ट्र राज्यात व्हीआयपी/व्हीव्हीआयपी तसेच 
गणपती बंदोबस्त, नवरात्र बंदोबस्त, धार्मिक सण, सभा यासारख्या बंदोबस्तांच्यावेळी कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी 
तसेच अचानक उद्‌भवलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीत तातडीने बॅरिकेटसूची तसेच साधनसामग्रीची आवश्यकता 
असते. अशा परिस्थितीत पोलीस दलाचे कामकाज सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी राज्यातील पोलीस दलातील अधिका-यांच्या 
वित्तीय अधिकारात वाढ करण्याचा प्रस्ताव विचाराधिन होता. 


शासन निर्णय : राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने ब गुन्हेगारीस आळा घालण्याकरिता तसेच अचानक 
उद्‌भवलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीत पोलीस दलाचे कामकाज सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी राज्यातील पोलीस 
दलातील अधिका-यांना खालील प्रमाणे वित्तीय अधिकार प्रदान करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


प्रचलित वित्तीय शक्‍तीचे वर्णन | अधिकाराचा वापर | प्रस्तावित केलेली वित्तीय | प्रदान करण्यात येत असलेले 


साधनसामग्रीच्या देखभाल व 
दुरुस्तीसाठी मंजूरी 


अ. 
क्र करणारा सक्षम शक्तीची मर्यादा वित्तीय अधिकार 
प्राधिकारी | 
१ | सुरक्षा ब कायदा सुव्यवस्था | १) विभाग प्रमुख | (१) पूर्ण अधिकार (१)रु.२.५० लाख 
राखण्याच्या दृष्टीने बॅरीकेट, 
डोअर फ्रेम, प्लॅटफॉर्म इत्यादी । २) प्रादेशिक (२) व (३) साठी (2) रु.१.०० लाख 
भाडे तत्वावर उभारण्यासाठी | कार्यालय प्रमुख | प्रत्येकवेळी 
मंजूरी ३) कार्यालय प्रमुख | रु.१,००,०००/- (३) रु.५०,०००/- 

र सुरक्षेच्या उपायांसाठी आवश्यक | १) विभाग प्रमुख | (१), (२) व (३) यांना | (१), (२) व (३) यांना प्रत्येक 
यंत्रसामग्रीची उदा.बॉम्ब प्रत्येक प्रकरणी खरेदीच्या | प्रकरणी खरेदीच्या १५% 
डिस्पोजल इक्विपमेंट, ऑडिओ, | २) प्रादेशिक १५% च्या मर्यादेपर्यन्त | मर्यादेपर्यन्त देखभाल व 
व्हिडीओ, अँन्टीबगीक, | कार्यालय प्रमुख दुरुस्तीच्या खर्चास मंजूरी 
इलेक्ट्रॉनिक डिव्हायसेस, पोटेंबल | ३) कार्यालय प्रमुख देण्याचे अधिकार. 
एक्सरे मशिन, नाईट 
बायानाकुलर, मोबाईल जामर 
अँन्ड इंटरसेक्ट्स - सदर 


«2s 


३ | अंन्टी लँड माईन वाहन दुरुस्ती, | १) प्रशासनिक  । (९) पूर्ण अधिकार ढ | : _ पूर्ण अधिकार 
wet कॅनन व बुलेटप्रुफ कार | विभाग 
दुरुस्ती ब देखभाल खर्चास 
मंजूरी देणे 
२) विभाग प्रमुख | (२) विनाअट व अमयांद | पेट्रोल रु.६०,०००/- 
वित्तीय अधिकार किंवा | (प्रतिवबषी प्रत्येक 
वाहनांच्या किंमतीच्या | बाहनासाठी) 
१०% दुरुस्ती/देखभाल | डिझेल रु.७५,०००/- 
खर्चाचे अधिकार ((प्रतिवषी प्रत्येक 
१ वाहनासाठी) 
३) प्रादेशिक (३) रु.२५,०००/- - 
कार्यालय प्रमुख 
४) कार्यालय प्रमुख | -- ऱ्र 
¥ : कार्यालयीन वाहने (स्टाफ कार) | १) प्रशासनिक (१), (२), (३) ब (४) पूर्ण अधिकार | 
a शासकोय वाहनांसाठी | विभाग अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या . 
पेट्रोल/डिझेल/बंगण तेल/इंजिन अधिन राहून पूर्ण अधिकार 
ऑईल/सीएनजी खरेदी 
करण्यासाठी खर्च मंजूर करणे. 


२) बिभाग प्रमुख 


३) प्रादेशिक 
कार्यालय प्रमुख 


४) कार्यालय प्रमुख 


(२) व (३) 

अ) यांच्या स्वाधीन | 
असलेल्या वाहनांच्या 
बाबतीत प्रतिवर्षी 
४५०० लिटर्स/४५० ° 
कि.ग्रॅ. पर्यन्त 

ब) त्यांच्या दुय्यम 
अधिका-यांच्या 
स्वाधीन हा 
वाहनांच्या बाबतीत 
प्रतिवर्षी १००० 
लिटर्स/(१९००० © 
कि.ग्रॅ.पर्यन्त 

(इ) प्रतिवर्षी ३००० 
लिटस/ 
कि.ग्रॅ.पर्यन्त 


२३००० 


2. 


3. 


हे आदेश शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 


प्रस्तुत प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकार अर्थसंकल्पीय अनुदान उपलब्धतेच्या अधीन राहतील. 


E 
3 


४. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.७४५/०८/ विनियम, दि.१.१२.२०११ अन्वये तसेच नस्ती 
क्रमांक विअप्र १०.०९/प्र.क्र.२४/०९ विनियम दिनांक १३ फेब्रवारी, २०१२ अन्वये प्राप्त झालेल्या मंजूरीनुसार निर्गीमत करण्यात 
येत आहे. 


५. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात येत 
असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१२०५२२१४१५००५०००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


मरो. 
(भो.गो.गोंदोळे ) 
अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

महासचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता)-.१/ २, महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 
अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई 

सर्व अपर पोलीस महासंचालक 

आयुक्त, राज्य गुप्त वार्ता विभाग, मुंबई 

सर्व विशेष पोलीस महानिरीक्षक 

सर्ब पोलीस आयुक्‍त (लोहमार्ग सह) 

: सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक (लोहमार्ग सह) 

सर्व प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण शाळा. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सह संचालक, लेखा ब कोषागारे, संगणक कक्ष, नविन प्रशासकीय भवन, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
वित्त विभाग (अर्थ-११/ व्यय-८/व्यय ७), मंत्रालय, मुंबई 

गृह विभागातील सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी. 


निवड नस्ती (बीयुडी-१) 


